वन विभागाची पुनर्रचना प्रशासकीय सुधारण्याच्या 
दृष्टीने मुख्य वनसंरक्षक व तद्‌नुषंगिक ३ (तीन) 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.२६.०३.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

वन विभागाची पुर्नरचना प्रशासकीय सुधारणेच्या दृष्टीने मुख्य वनसंरक्षक व तद्‌नुषंगिक पदे 
या योजनेत्तर योजनेखालील 2 राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


२. सदर ३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर कार्यालयातील ३ 
अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
त्याखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर या कार्यालयातील पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 

उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 

गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 

उपशीर्ष ०१ संचालन व प्रशासन 
(०१) (एक) मुख्य वनसंरक्षक (वेतने) (२४०६ ००२२) 
(०२) 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९१४५८५५५०१९ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A S H O K KA S H | N AT H Digi lly igned by ASHOK KASHINATH ro AEVENUE po 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=40003. 
2.5.4.20=8426 13025 14df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a84 


LA K KA S OeceS0f14894cd6b0d: -ASHOK KASHINATH LAKKAS 


सोबत :- विवरणपत्र "अ' (अ. का. SEP) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 
दि. २९.०९.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र "अ 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयातील सन २०२१-२०२२ यावर्षी मध्ये 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवलेली २ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा ३ (तीन) 
अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे 
२०२१-२०२२ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
ठेवली होती त्याचा क्रमांक 
आणि दिनांक 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे ज्या 
शासकीय आदेझान्वये निर्माण केली त्या 
आदेशाचा क्रमांक आणि दिनांक 


पदांचे नाव 


प्रधान मुख्य शा.नि.क्र.एफएसटी 
वनसंरक्षक, प्र.क्र.२८२/फ-२,दिनांक ३.५.१९९७ ०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 
अर्थसंकल्प, दिनांक :-२६.०३.२०२१ 
नियोजन व विकास), 

महाराष्ट्र राज्य, 

नागपूर 

अपर प्रधान मुख्य शा.नि.क्र.एफडीएम १०९५/ | शा.नि.क्र.एफएसटी 
वनसंरक्षक प्र.क्र.२८२/फ-२,दिनांक ३.५.१९९७ | ०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 


(प्रशासन-दुय्यम अ.प्र.मु.व.सं. (मा.स.व्य.व.प्र) या पदाचे दिनांक :-२६.०३.२०२१ 
संवगी, महाराष्ट्र पदनामात बदल शासन अधिसूचना क्र. 
राज्य, नागपूर एएफओ-५००६/  १२७३/प्र.क्र.१८९ 

(भाग-१)/ एफ-७ दि.३१.८. २०१० 

अन्वये AAA. (प्र.दु.सं) असा 

करण्यात आलेला आहे. 


शा.नि.म.व.व.वि. क्र.एफडीएम१०९५/ । शा.नि.क्र.एफएसटी 


प्र.क्र.२८२/फ-२,दिनांक ३.५.१९९७ ०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४ 
दिनांक :-२६.०३.२०२१ 


समस समल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


